शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे, 
बालेवाडी, जि. पुणे येथील क्रिडा 
संकुलाच्या जागेत ऑलिंपिक भवन 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३०२०/ प्र.क्र. ३५/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०२० . 


प्रस्तावना :- 

मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २६ जानेवारी २०२० रोजीच्या 
बैठकीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुलातील जागेमध्ये ऑलंपिक भवन उभारणी करण्याबाबत सूचित 
केले होते. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फ़त ऑलंपिक भवन इमारतीचे बांधकामासाठी 
अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन, ऑलिंपिक भवन बांधकामाकरीता रू.५९.३५ कोटी इतक्या 
किमतीचे अंदाजत्रक सादर करण्यात आले. 

सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार 
समितीच्या दि. ०४.०३.२०२० रोजीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. सदर अंदाजपत्रक व 
आराखडयासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या छाननीनूसार, उच्चधिकार समितीने 
रू. ४४.७० कोटी च्या खर्चास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, 
बालेवाडी, पुणे येथील क्रीडा संकुलातील जागेमध्ये ऑलिम्पिक भवन इमारतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे- बालेवाडी, जिल्हा-पुणे येथील क्रीडा संकुलात 
ऑलिम्पिक भवनच्या बांधकामाच्या रू. ४४.७० कोटी ( अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष 
फक्‍त ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 


१ शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथील जागेमध्ये ऑलिम्पिक भवन 
बांधण्याकरीता त्वरीत जागा निश्चिती करुन बांधकामाबाबत निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येऊन, 
बांधकामाबाबतचे कार्यादेश देण्यात यावेत. 

२) सदर जागेवर ऑलिम्पिक भवनचे बांधकाम करून इमारत हस्तांतरण व वापरासंदर्भात क्रीडा 
विभाग व महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोशिएडान यांच्यामध्ये योग्य तो करारनामा करणे आवश्यक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३०२०/ प्र.क्र. ३५/क्रीयुसे-१, 


३) महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन ही स्वायत्त संस्था असून, संस्थेला शासकीय जागा 
उपलब्ध करून देण्यासाठीची धोरणात्मक बाबी विचारात घेणे तसेच ऑलिम्पिक भवनाची देखभाल 
दुरूस्ती इ. बाबतची मानके निश्चित करणे आवश्‍यक राहील. 

४) सदर ऑलिपिक भवनाच्या बांधकामाबाबतच्या प्रगती अहवालानूसार निधी वितरणाबाबत 


कार्यवाही करण्यात येईल. 
५) उपरोक्त अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक राहील. या अनुषंगाने काही वाद उद्भवल्यास 
शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. 


२. यावर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (१६) (०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना, (२२०४ १८२७), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाज्रीर्षाखाळी चाळू तसेच त्यापुढील आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. यासाठी निधी वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२७१२१५२९५१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Swati Madhukar ५५५०५, 
Nanal यया 
( स्वा.म. नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८ 
९ 


. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३०२०/ प्र.क्र. ३५/क्रीयुसे-१, 


१०. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

११. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


